केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 
माथेरान नगरपरिषदेच्या शार्लोट लेक 
तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. (रु.५.०० कोटी) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४७०/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२३ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि - ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 
३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि - ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 
४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 
५. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवीन पनवेल यांचे तांत्रिक 
मान्यतेचे आदेश क्र. मजीप्रामंअ/तांशा.३/३२२/२०२३, दिनांक of फेब्रुवारी, २०२३. 
६. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता 
समितीच्या दिनांक १३ मार्च, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर 
अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत 
सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे 
आणि यापूर्वीच्या अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये 
मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत 
राज्याच्या रु. १८२३६.३९ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त 
Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये माथेरान नगरपरिषदच्या शार्लोट 
लेक तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा समावेश असून संदर्भाधिन क्र. ५ अन्वये अधीक्षक 
अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पनवेल यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास 
राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक १३ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. 
सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४७०/नवि-३३ 
शासन निर्णय :- 


०१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत माथेरान नगरपरिषदेच्या रु. ५.०० कोटी 
प्रकल्प किंमतीच्या शार्लाट लेक तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद 
केलेल्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 


(किंमत रु.कोटी) 
नागरी प्रकल्प | केंद्र शासनामार्फत राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
स्थानिक | किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा हिस्सा 
स्वराज्य (प्रकल्प (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या 
संस्थेचे नाव किंमतीच्या ५०%) ४५%) ५%) 
= a Q 3 ४ षु 
माथेरान : ढु 
नंग परवर 0 २.५० २.२५ ०.२५ 


०२. माथेरान नगरपरिषदेच्या Male लेक तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील घटक व त्यांचे 
अंदाजित किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 


Sr. Name of Sub Work Cost in Rs. 
No. 
1__| SE-1 Conservation And Restoration 
ITEM NO.1 Removing wet silt from canal bed with 15 m. lead 
and all lifts including depositing the excavated stuff etc. 1230625 
complete as directed. 
ITEM NO.2 Excavation for foundation in Hard rock by 
chiselling, wedging, line drilling, etc. including trimming and 
levelling the bed, removing the excavated material upto a 
distance of 50 meters beyond the building area stacking as 2639617 
directed, dewatering and back filling with available earth/ murum 
watering, ramming etc. complete. (Lift upto 1.5 m). By 
Mechanical Means. 
ITEM NO.3 Supplying of empty cement bag, GEM Online Portal 
(rate + transportation charges 5%) 4.80+0.24=5.04. 
ITEM NO.4 Transporting the excavated material (Murum, 
Building Rubbish & Earth) up to in 2 km. in municipal area or 3043541 
out of municipal area. 
ITEM NO.5 Providing and laying pitching on slopes laid over 
prepared filter media including boulder apron laid dry in front of 
toe of embankment complete as per drawing and technical 
specifications etc. complete. (by stone/boulder). 
ITEM NO. 6 Excavation for foundation in earth, soil of all types, 
sand, gravel and soft murum, including removing the excavated 
material up to a _ distance of 50 शा. beyond the 
building area and stacking and spreading as directed, dewatering, 168882 
preparing the bed for the foundation and necessary back filling, 
ramming, watering including shoring and 
strutting etc. complete. (Lift upto 1.5 m.) 
ITEM NO. 7 Providing dry/ trap/ granite/ quartzite/ gneiss rubble 1319159 


101000 


8228799 


पृष्ठ८पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४७०/नवि-३३ 


Sr. 
No. 


Name of Sub Work 


Cost in Rs. 


stone soling 15 cm to 20 cm thick including hand packing and 
compacting etc. complete. 


ITEM NO. 8 Providing and laying Cast in situ/Ready Mix 
cement concrete in M15 of trap/ granite/quartzite/gneiss metal 
for bed blocks, foundation blocks and such other items including 
bailing out water, Steel centering, formwork, laying/ pumping, 
compacting, roughening them if special finish is to be provided, 
finishing uneven and honeycombed surface and curing etc. 
complete. The Cement Mortar 1:3 plaster is considered for 
rendering uneven and honeycombed surface only. Newly laid 
concrete shall be covered by gunny bag, plastic, tarpaulin etc. 
(Wooden centering will not be allowed.), with fully automatic 
micro processor based PLC with SCADA enabled reversible 
Drum Type mixer/ concrete Batch mix plant (Pan mixer) etc. 
complete. With fine aggregate (Crushed sand VSI Grade finely 
washed etc). 


1410653 


ITEM NO. 9 Providing laterite stone masonry in cement morter 
1:6 in Superstructure including racking out joints when 
Plastering is to be done/striking joints when no plastering is to 
be done watering and scaffolding. 


3329959 


ITEM NO. 10 Providing weathered pointing with cement mortar 
1:3 for stone/ Brick masonary including scaffolding and curing 
etc. complete. 


43140 


ITEM NO. 11 Providing structural steel work of rectangular 
hollow steel section for steel trusses, other similar trussed items 
like purlin and members with all bracing, gusset plates etc. as per 
detailed designs and drawings or as directed including cutting, 
fabricating, hoisting, erecting, fixing in position making 
riveted/bolted/ welded connections and one coat of anticorrosive 
paint and over it two coats of oil painting of approved quality and 
shade complete. 


4025206 


ITEM NO. 12 Providing and fixing welded mesh of 11 gauge 
wires having mesh size 50 mm x 25 mm including M.S Angle 
frame of size 35 mm x 35 mm x5 mm in position with oil 
painting 3 coats etc. complete. 


856080 


ITEM NO. 13 Providing and constructing gabain structures for 
erosion control, river training works and protection works with 
wire crates of size 2.0m x 1.0m x 0.30m each divided into 1 m 
compartments by-cross netting, made from 4 mm galvanized 
steel wire @ 32 kg per 10sqm having minimum tensile strength 
of 300Mpa conforming to IS:280 and galvanizing coating 
conforming to IS 4826, wovan into mesh with double twist, mesh 
size not exceeding 100 x 100mm, filled with boulders with least 
dimension of 200mm, all loose ends to be securely tied with 
4mm galvanized steel wire etc. Complete. 


8952875 


ITEM NO. 14 Providing and laying in situ / ready mix M35 
grade RCC jacketing work around the existing piers of bridges 
etc. complete. (with fully automatic micro processor based PLC 
with SCADA enabled concrete batch mix plant / pan mixer with 
fine agreegates of required specifications (VSI sand finely 
washed etc ), height of 8 to 10 meter. 


425370 


ITEM NO. 15 Providing and laying Cast in situ/Ready Mix 


487230 


पृष्ठ८पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४७०/नवि-३३ 


Sr. 
No. 


Name of Sub Work 


Cost in Rs. 


cement concrete in M20 of trap/ granite/quartzite/gneiss metal 
for bed blocks, foundation blocks and such other items including 
bailing out water, Steel centering, formwork, laying/ pumping, 
compacting, roughening them if special finish is to be provided, 
finishing uneven and honeycombed surface and curing etc. 
complete. The Cement Mortar 1:3 plaster is considered for 
rendering uneven and honeycombed surface only. Newly laid 
concrete shall be covered by gunny bag, plastic, tarpaulin etc. 
(Wooden centering will not be allowed.), with fully automatic 
micro processor based PLC with SCADA enabled reversible 
Drum Type mixer/ concrete Batch mix plant (Pan mixer) etc. 
complete. With fine aggregate. 


ITEM NO. 16 Providing and laying Polished Kota stone flooring 
With Hand-Cut Polished Kota Stones 25mm to 30 mm thick and 
required width in plain/diamond pattern on bed of 1:6 Cement 
mortar including cement float, filling joints with neat cement 
slurry, curing, cleaning and Mirror Polishing etc. complete Note- 
Water absorption for item No,19 should not exceed 0.05%. 


172665 


ITEM NO. 17 Providing and fabricating structural steel work in 
rolled sections like joists, channels, angles, tees etc. as per 
detailed design and drawings or as directed including cutting, 
fabricating, hoisting, erecting, fixing in position making riveted / 
bolted /welded connections without connecting plates, braces etc. 
and including one coat of anticorrosive paint and over it two 
coats of oil painting of approved quality and shade etc. complete. 


1181595 


ITEM NO. 18 Providing and fixing mild steel grill railing 20 
kg/sq.m with Ghana teak wood hand rail of size 75mm x 60 
mm.and sill of 75mm.x 25 mm.and newel posts for staircases, 
including fabricating, fix-tures, erecting, painting the grill work 
with one coat of anti-corrosive paint and two coats of oil painting 
with approved colour and polishing the sill, hand rail and the 
newel post with french polish. 


209418 


ITEM NO. 19 Providing, fabricating and fixing 1.0m high Cast 
Iron hand railing including decorative studs at regular interval, 
painting with one coat of red oxide zinc chromate primer and two 
coats of synthetic enamel paint etc . 


468250 


ITEM NO. 20 Supplying, erecting & terminating XLPE insulated 
unarmoured cable 1100 V 1 core 70 sq. mm. aluminium 
conductor complete erected with lugs, on wall/ trusses/pole or 
laid in provided trench/ pipe as per specification. 


328500 


ITEM NO. 21 Providing & fixing RST 7 M 410SP-27 Tubular 
Street Light Pole (RST) (TUBULAR POLE POST LAMP, 
Coating on the tubular steel poles- Galvanised min. Mass of Zinc 
coating 360 Gms. sq. Mtr. as per architectural specification. 


1506750 


ITEM NO. 22 Making M- 20 grade reinforced cement concrete 
foundation by considering the safe soil bearing capacity at site as 
10 T/sq.m at 1.5 m depth including supply of steel, concrete, 
excavation and fixing provided nut bolts with the help of 
template, duly plastered as per design complete . 


343000 


ITEM No. 23 Supplying, erecting & marking TPMCB 40A to 
63A, with rated short - circuit breaking capacity एला) 10kA in 
provided distribution board as per specification. 


4960 


पृष्ठटपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४७०/नवि-३३ 


Sr. Name of Sub Work Cost in Rs. 
No. 
ITEM NO. 24 Supplying and erecting integrated LED street light 
fitting 40 to 5OW IP65 & 1108 class having single piece pressure 
die-cast aluminum housing, having system lumens output of Min. 
4400 Lumens, min. efficacy of 110 lumen/W, CRI>70, CCT upto 411700 
6500K,THD<10%, p.f. >0.95, operating range of 140-270V, 
inbuilt surge protection of 10 kV, Life class of 50,000 Hrs. at 
L70BS0, including driver complete with 3 Years warranty as per 
specification. 
ITEM NO. 25 Supplying, installing, testing and commissioning 
Solar street light pole comprising of 12W LED luminaire, 12.8V- 
30Ah Li battery, with 75Wp Solar panel, MS Powder Coated 
Battery Box weatherproof, mounted on 75/80 mm dia. BGrade 
GI Pole of 6 Mtr. height (5m above ground & Im below ground), 338100 
12W LED Chip of luminaire should be in compliance to IES: 
LM-80 & Performance parameters of luminaire shall be as per 
IES LM-79:2008 Or IS 16106 : 2012); along with brackets, 
foundation, earthing and necessary accessories complete as per 
MNRE specification (With 5 Years warrantee). 
ITEM NO. 26 Supplying & erecting mains with 2x2.5 sq.mm 
F.R copper PVC insulated wire laid in provided conduit/ 
ae 15500 
trunking/inside pole/Bus bars or any other places. as per 
specification. 
ITEM NO. 27 Providing 40mm G.I Pipe as per Electrical SSR 75000 
22-23. 
ITEM NO. 28 Supplying FRP Box as per Electrical SSR 22-23 3930 
Total Amount 41321503 
Royalty Charges 380818 
Testing Charges 15620 
18 % GST 7437871 
TS charges | % 413215 
Labour insurance 1 % 413215 
Gross Total Rs. 49982241 
Say Rs. 5.00 Cr 
कार्यादेश 
तया दिनांका 
ल पूर्ण करण्याचा कालावधी पासून 
पासून १२ 
महिने 
०३. माथेरान नगरपरिषदेच्या शार्लोट Sh तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची Opex किंमत 


माथेरान नगरपरिषदेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी १२ 
महिने राहील. 


०४. 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


४.१ 


भरण्यात यावा. 


माथेरान नगरपरिषदेच्या sale लेक तलावाचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पास खालील 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा माथेरान नगरपरिषद राहील. 
४.२ प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा माथेरान नगरपरिषदमार्फत 


पृष्ठ८पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४७०/नवि-३३ 


8.3 


8.8 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


B.C 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शाक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदरप्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 
राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार 
सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण 
करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील 
प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे 
बंधनकारक राहील. 
सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 
निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० 
%-- ४० % ) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत 
निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत 
वितरीत केला जाईल. 
अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीश्ी सांगड 
(Convergence) घालणे आव्यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून 
मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 
सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत 
करण्यात येणारा निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) 
आधारित असणार आहे. तसेच, सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास 
सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, माथेरान नगरपरिषद यांची राहील. 
सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर माथेरान नगरपरिषदेस वितरीत करण्यात येईल. 
त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र 
शासनास सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील 
हप्त्याचा केंद्र हिश्‍याचाव त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 

पृष्ठ८पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४७०/नवि-३३ 


४.१२ 


४.१३ 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


४.१७ 


४.१८ 


४.१९ 


केद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य 
शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था 
हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने 
विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज 
संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात माथेरान 
नगरपरिषदेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. 
सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे 
बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर 
वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 
राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर 
झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 
मध्ये नमुद कारणा व्यतिरिक्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव 
अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 
सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व 
प्रकल्प व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 
प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची 
गुणवत्ता व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके 
१५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेची राहील. 
अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र.०3 नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 
सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे 
तसेच जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी 
करण्यात यावी. 
माथेरान नगरपरिषदेस यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात 
आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्ती 
(Duplication) होत नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी 
पृष्ठ८पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२३/प्र.क्र.४७०/नवि-३३ 
स्थानिक स्वराज्य संस्था, या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांची राहील. 

०५. केंद्र शासन पुरस्कृत केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० अभियानाच्या केंद्र शासनाने 
निर्गमित केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सुचना माथेरान नगरपरिषदेच्या aie लेक 
तलावास पुनरुज्जीवन प्रकल्पास लागू राहतील. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१///.8॥08/१59॥.90०/. या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०११२२७१७११२५ 

असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 
S H RI KA \ NT DN: cn=SHRIKANT C ANDGE 
C A N D G र DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

US 


Date: 2023.12.01 15:49:51 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा .मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

६. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, रायगड. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, रायगड. 

१४. मुख्याधिकारी, माथेरान नगरपरिषद, माथेरान. 
१५. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठटपैकी८ 


